जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा : वाशिम. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - पविआ-१०१८/प्र.क्र.३३१/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
(१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) जिल्हाधिकारी वाशिम, जि. वाशिम यांचे पत्र क्र.कक्ष-१८/कलि/विविध/कावि/ 
३०९४/२०१८, दिनांक १९.११.२०१८. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी gory प्रतिबंधक (प्राणी ey 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी ey प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्‍ती आणि मानवहीत कार्य करणारे/ 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


२. जिल्हाधिकारी वाशिम, जि. वाशिम यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून 
सदर्भाधीन दिनांक १४/०३/२०१७ अधिसूचनेतील खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार वाशिम 
जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची 
नियुक्‍ती त्यांचे चारि ी नु प i पकी 

म्हणून करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३३१/पदुम-३ 


अशासकीय सदस्याचे नांव 


क्षेत्राचे नांव 


पदनाम 


श्री. शालीग्राम गोविदराव भिवरकर, 


संचाळक, पांजरपोळ गोरक्षण संस्था, 


कारंजा जि. वाशिम. 


संबंधित जिल्ह्यातील गोशाळा/ 
पांजरपोळ संस्थांपैकी एका 
संस्थेचा अध्यक्ष. 


अशासकीय सदस्य 


श्रीमती छाया पन्नालाल बियानी, 
गाडे लेआऊट, ळलाखाळा, 
जि.वाशिम 


श्री. संतोष दत्तराव ]ोटे, 
देशपांडे प्लॉट, मालेगांव, 
जि. वाशिम 


प्राणी कल्याणविषयक कार्य 


करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे । अशासकीय सदस्य 


दोन सदस्य. 


श्री. देविदास पांडूजी राऊत, 
पाटील आणि कंपनी, वाशिम 
जि.वाशिम 


श्री. संजय भिमराव शिदे, 
घोडे मवली नगर, वाशिम 
जि.वाशिम 


सर्वसाधारण समितीने 
नामनिर्देशित केलेल्या दोन 
व्यक्‍ती 


अझासकीय सदस्य 


श्री. बाळू रामभाऊ शेळके, 
टिळक चौक,वाशिमजि. वाशिम 


श्री. शिवाजी बंडू बळी, 
माळी वेटाळ, मालेगांव, जि. वाशिम 


श्री. अभिषेक गणेडाराव चव्हान, 
नाईक नगर, मानोरा, जि. वाशिम 


श्री. वसंतराव प्रल्हादराव गवळी, 
मु.पो. एकांबा, ता. मालेगांव, 
जि. वाशिम 


शि (9) 


श्री. अक्षय प्रभाकरराव लोटे, 
चवरे लाईन, कारंजा, जि. वाशिम 


ij १ 


श्री. त्र्यंबक भोपाजी वाघमारे, 
मु. मोहगव्हान, 

पो.हिवरा बु., ता. मानोरा, 
जि. वाशिम 


१२ 


श्री.दिपक श्रीराम तिरके, 
मु.पो. वाकद, ता.रिसोड, जि. वाशिम 


१३ 


श्री.योगेश उत्तमराव नप्ते, 
मु.पो.वाई, ता.जि.वाशिम 


संबंधित जिल्ह्यातील 
मानवहितकारक कार्य करणारे 
प्राणी कल्याणासाठी कार्य 
करणारे कार्यकर्ते 


अशासकीय सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३३१/पदुम-३ 


३. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१११२०७३२८९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


7 7 Digitally signed by Vikas Tulshiram Kadam 
| ठे S 1 S h | fa mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
id 


and ADF Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Kadam iene 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
४. आयुक्त VMAS, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 
५. अतिरिक्‍त आयुक्‍त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 
६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
८. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्युवधगृह, मुंबई. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 
११.सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पश्युसंवर्धन. 
१२.सर्व जिल्हा Wa उपआयुक्त 
१३.सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१५.वाशिम जिल्ह्यातील प्राणी क्ळेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व 
अशासकीय सदस्य 
१६.निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


